RNI No . MAHBIL 2012147976 
Regn. No . PCE/ 067/ 2013 -15 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ८ ] 


सोमवार , १३ जुलै २०१५ / आषाढ २२ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १८ 


असाधारण क्रमांक ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक साशा/ प्रशा/ आरआर- १२४२/ २०१५. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ( सन २०१५ ) महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 
५ च्या कलम ३ ( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , शेखर गायकवाड, जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या 
प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा , नियत कालमर्यादा , 
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे. 

परिशिष्ट 
लोकसेवेचा तपशील 

लोकसेवा पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे प्रथम अपील द्वितीय अपील 
पुरविण्यासाठी 

अधिकाऱ्याचे पदनाम अधिकाऱ्याचे पदनाम 


पदनाम 


विहित 


केलेली 
कालमर्यादा 
(दिवस) 


न् 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


वय , राष्ट्रीयत्व आणि 
अधिवास प्रमाणपत्र. 
जातीचे प्रमाणपत्र 


जिल्हाधिकारी 


उत्पन्न प्रमाणपत्र 


? 


नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र 
तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र 
ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 
ऐपतीचा दाखला 


0 


उपविभागीय अधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी 
उपजिल्हाधिकारी . 
नायब तहसीलदार तहसीलदार 
उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी 
तहसीलदार 

उपविभागीय अधिकारी 
तहसीलदार 

उपविभागीय अधिकारी 
नायब तहसीलदार तहसीलदार 
( रु . २ लक्षपर्यंत ) 
तहसीलदार 

उपविभागीय अधिकारी 
( रु . २, ०० , ००१ ते ८ 
लक्षपर्यंत ). 


उपविभागीय अधिकारी 
जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


0 


0 


अपर जिल्हाधिकारी 


( १ ) 


एच २७७ -- भाग एक ( असा.) (पु. वि.पु.) ८- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 

परिशिष्ट--चालू 


जिल्हाधिकारी 


विभागीय आयुक्त 


८ 


सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना 


उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी 
(रु . ८ , ०० ,००१ ते ४० लक्ष) 
जिल्हाधिकारी अपर आयुक्त 
( रु . ४० लक्षवरील ) . 
तहसीलदार तथा तालुका उपविभागीय दंडाधिकारी 
कार्यकारी दंडाधिकारी, 
( तालुक्यासाठी). 
अतिरिक्त जिल्हा जिल्हादंडाधिकारी 
दंडाधिकारी ( सांगली 
शहर ). 
लिपिक / तलाठी नायब तहसीलदार 


अतिरिक्त जिल्हा 
दंडाधिकारी. 


विभागीय आयुक्त 


७ 


तहसीलदार 


अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित 
प्रत . 


अल्प भू - धारक दाखला 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


__ अपर जिल्हाधिकारी 

अपर जिल्हाधिकारी 


तहसीलदार 


भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा 
दाखला. 
शेतकरी असल्याचा दाखला 
डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत 
असल्याचे प्रमाणपत्र. 
प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे 


तहसीलदार 
तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 


१४ 


उपविभागीय अधिकारी 


अव्वल कारकून/ नायब 
तहसीलदार . 


नायब तहसीलदार / 
तहसीलदार . 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, १० जुलै २०१५. 


Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 

Notification 
No. GB /Adm ./RR - 1242/2015 . - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 
3 of the Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 (Mah . Ord . No. V of 2015 ), I, Shekhar 
Gaikwad, the Collector of Sangli District, hereby notify the public services rendered by the office of 
the Collector through the subordinate Revenue Offices , along with the stipulated time limit for providing 
such public services , the Designated Officers , First Appellate Authorities and Second Appellate 
Authorities, as specified in the Schedule appended herewith , for the purposes of the said Ordinance . 

Schedule 
Sr. Public Service Time Limit Designated Officer First Appellate Second Appellate 
for 

Officer 

Officer 
providing 
Service 
(Days ) 


No . 


1 


15 


Tahsildar 


Sub -Divisional 


Age Nationality and 
Domicile Certificate . 


Additional 
Collector. 


Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 


3 


Schedule — contd . 


2 


Caste Certificate 


21 


3 


Income Certificate 


15 


21 


Non Creamy 
Layer Certificate. 
Temperory Residence 
Certificate . 
Senior Citizen Certificate 


7 


6 


7 


7 


Solvency Certificate 


21 


Sub -Divisional 

Additional 

Collector 
Officer/Dy. Collector. Collector 
Nayab Tahsildar Tahsildar 

Sub -Divisional 

Officer. 
Sub -Divisional 

Additional 

Collector 
Officer/Dy. Collector. Collector. 
Tahsildar 

Sub -Divisional Additional 
Officer 

Collector 
Tahsildar 

Sub - Divisional Additional 
Officer 

Collector 
Nayab Tahsildar Tahsildar 

Sub -Divisional 
(upto Rs. 2 Lacs ) . 

Officer. 
Tahsildar (Rs.2 ,00 ,001 Sub -Divisional Additional 
to 8 Lacs). 

Officer. 

Collector. 
Sub - Divisional Officer/ Additional Collector Collector 
Dy. Collector. 
(Rs. 8 ,00 , 001 to 
40 Lacs ) . 
Collector 

Additional 

Divisional 
(above Rs. 40 Lacs ) Commissioner Commissioner. 
Tahsildar and Taluka Sub -Divisional Additional 
Executive Magistrate , Magistrate . 

District 
( For Taluka ). 

Magistrate . 
Additional District District Magistrate Divisional 
Magistrate , 

Commissioner. 
(For Sangli City ). 
Clerk/ Talathi 

Nayab Tahsildar Tahsildar 


7 


Permission for Cultural 
Programme. 


9 


lidar 


Certified Copy ofRecord 7 
of Right 
SmallLand Holder 15 
Certificate . 
Landless Labour Certificate 15 


Tahsildar 


Sub -Divisional 
Officer. 


11 


Tahsildar 


12 


Agriculturist Certificate 


15 


Tahsildar 


Sub - Divisional 
Officer. 
Sub -Divisional 
Officer 
Sub - Divisional 
Officer 
Nayab Tahsildar/ 
Tahsildar. 


Additional 
Collector. 
Additional 
Collector. 
Additional 
Collector 
Additional 
Collector. 
Sub -Divisional 
Officer. 


13 


7 


Tahsildar 


Certificate ofResidence 
in Hilly Area . 
Attestation of Affidavit 


14 


1 


Awal Karkoon / 
Nayab Tahsildar. 


SHEKHAR GAIKWAD , 

Collector, Sangli. 


Sangli, 10th July 2015 . 


oC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक सेतू/ कावि - ७५३ / २०१५. – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५) च्या 
कलम ३ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी, सातारा जिल्हा याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा , 
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे. 

परिशिष्ट 
लोकसेवेचा तपशील लोकसेवा पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे प्रथम अपील द्वितीय अपील 
पुरविण्यासाठी 

अधिकाऱ्याचेपदनाम अधिकाऱ्याचेपदनाम 
विहित 
केलेली 
कालमर्यादा 
(दिवस ) 


पदनाम 


G 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


सावकारा 


वय , राष्ट्रीयत्व आणि 
अधिवास प्रमाणपत्र. 
जातीचे प्रमाणपत्र 


जिल्हाधिकारी 


उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र 
नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र 
तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र 
ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 
ऐपतीचा दाखला 


उपविभागीय अधिकारी 
जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


iw9 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी/ अपर जिल्हाधिकारी 
उपजिल्हाधिकारी . 
नायब तहसीलदार तहसीलदार 
उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी 
तहसीलदार 

उपविभागीय अधिकारी 
तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी 
नायब तहसीलदार तहसीलदार 
(र . रु. २ लक्षपर्यंत ) 
तहसीलदार 

उपविभागीय अधिकारी 
(र. रु. २ , ०० , ००१ ते ८ 
लक्षपर्यंत ). 
उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी 
(र . रु . ८ , ०० , ००१ ते 
४० लक्षपर्यंत ) . 
जिल्हाधिकारी अपर आयुक्त 
(रु . ४० लक्षवरील). 
तहसीलदार तथा उपविभागीय दंडाधिकारी 
कार्यकारी दंडाधिकारी. 
अतिरिक्त जिल्हा जिल्हादंडाधिकारी 
दंडाधिकारी. 
लिपिक / तलाठी नायब तहसीलदार 


जिल्हाधिकारी 


विभागीय आयुक्त 


८ 


सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना 


अतिरिक्त जिल्हा 
दंडाधिकारी . 
विभागीय आयुक्त 


अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित 


तहसीलदार 


प्रत . 


तहसीलदार 
तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 


अल्प भू - धारक दाखला 
भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा 
दाखला. 
शेतकरी असल्याचा दाखला 
डोंगरी/ दुर्गम क्षेत्रात राहत 
असल्याचे प्रमाणपत्र. 
प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे 


तहसीलदार 
तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी 


अव्वल कारकून / नायब 
तहसीलदार . 


नायब तहसीलदार / 
तहसीलदार. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 

परिशिष्ट -- चालू 


سه 


१५ 


94 


प्रकल्पग्रस्त दाखला 


प्रकल्पग्रस्त दाखला 


30 


विभागीय आयुक्त 


तहसीलदार / उपविभागीय अपर जिल्हाधिकारी 
अधिकारी /जिल्हा 
पुनर्वसन अधिकारी . 


अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा , १० जुलै २०१५. 


Notification 
No. WS/ Setu -753 /2015 . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 3 
of the Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 (Mah . Ord . No . V of 2015 ), I, Ashwin 
Mudgal, the Collector of Satara District, hereby notify the public services rendered by the office of 
the Collector through the Subordinate Revenue Offices, along with the stipulated time limits for 
providing such public services , the Designated Officers , First Appellate Authorities and Second 
Appellate Authorities, as specified in the Schedule appended herewith , for the purposes of the said 
Ordinance . 

Schedule 
Sr. Public Service Time Limit Designated Officer First Appellate Second Appellate 
No. for 

Officer 

Officer 
providing 
Service 
( Days ) 


1 


15 


Tahsildar 


Age, Nationality and 
Domicile Certificate . 
Caste Certificate 


Sub -Divisional 
Officer. 


Additional 
Collector. 
Collector 


2 


21 


Sub - Divisional 
Officer 
Nayab Tahsildar 


Additional 
Collector. 


3 


Income Certificate 


15 


Tahsildar 


Sub -Divisional 
Officer 


4 . 


21 


5 


Non Creamy 
Layer Certificate . 
Temperory Residence 
Certificate . 
Senior Citizen Certificate 


7 


7 


7 


Solvency Certificate 


21 


Sub -Divisional Additional 

Collector 
Officer 

Collector. 
Tahsildar 

Sub - Divisional Additional 
Officer 

Collector. 
Tahsildar 

Sub -Divisional Additional 
Officer. 

Collector. 
Nayab Tahsildar Tahsildar 

Sub - Divisional 
(upto Rs. 2 Lacs ). 

Officer 
Tahsildar (Rs. 2 ,00 , 001 Sub - Divisional Additional 
to 8 Lacs ) . 

Officer. 

Collector. 
Sub -Divisional Officer AdditionalCollector Collector 
(Rs. 8 ,00 ,001 to 
40 Lacs ). 
Collector 

Additional 

Divisional 
(above Rs. 40 Lacs ) Commissioner Commissioner. 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 

Schedule - contd. 

4 
Permission for Cultural 7 Tahsildar and Taluka Sub - Divisional Additional 
Programme. Executive Magistrate . Magistrate . 

District 

Magistrate . 
Additional District District Magistrate Divisional 
Magistrate. 

Commissioner. 
Certified Copy of Record 7 Clerk /Talathi 

Nayab Tahsildar Tahsildar 
of Rights. 
Small Land Holder 15 Tahsildar 

Sub - Divisional Additional 
Certificate. 

Officer . 

Collector. 
Landless Labour Certificate 15 Tahsildar 

Sub - Divisional Additional 
Officer. 

Collector. 
Agriculturist Certificate 15 Tahsildar 

Sub - Divisional Additional 
Officer. 

Collector. 
Certificate ofResidence 7 Tahsildar 

Sub -Divisional Additional 
in Hilly Area . 

Officer . 

Collector. 
Attestation of Affidavit 1 AvvalKarkoon/ Nayab Tahsildar/ Sub -Divisional 
Nayab Tahsildar. Tahsildar. 

Officer. 


11 


12 


14 


15 


Project Affected Certificate 30 


Additional Collector 


Tahsildar / 
Sub -Divisional 
Officer/District 
Resettlement Officer. 


Divisional 
Commissioner. 


ASHWIN MUDGAL , 

Collector, Satara . 


Satara , 10th July 2015 . 


अधिसूचना 
क्रमांक आस्था - २/प्र . क्र . १०० / आरआर -११८४/ २०१५. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र 
अध्यादेश क्रमांक ५) च्या कलम ३ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी, तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी सोलापूर, जिल्हा सोलापूर याद्वारे 
उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा , 
नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित 
करीत आहे . 

परिशिष्ट 
लोकसेवेचा तपशील लोकसेवा पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे प्रथम अपील द्वितीय अपील 
पुरविण्यासाठी पदनाम 

अधिकाऱ्याचे पदनाम अधिकाऱ्याचे पदनाम 
विहित 
केलेली 
कालमर्यादा 
(दिवस ) 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


वय , राष्ट्रीयत्व आणि 
अधिवास प्रमाणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 

परिशिष्ट -- चालू 


छ 


४७ 


जातीचे प्रमाणपत्र 


४ 


जिल्हाधिकारी 


र 


उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र 
नॉन क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र 


उपविभागीय अधिकारी 
जिल्हाधिकारी 


४ 


6 


तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र 
ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 
ऐपतीचा दाखला 


6 


अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


छ 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी 
उपजिल्हाधिकारी. 
नायब तहसीलदार तहसीलदार 
उपविभागीय अधिकारी/ अपर जिल्हाधिकारी 
उपजिल्हाधिकारी. 
तहसीलदार 

उपविभागीय अधिकारी 
तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी 
नायब तहसीलदार तहसीलदार 
(रु . २ लक्षपर्यंत ) 
तहसीलदार 

उपविभागीय अधिकारी 
( रु. २, ००, ००१ ते ८ 
लक्षपर्यंत ). 
उपविभागीय अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी 
(रु . ८ , ०० , ००१ ते 
४० लक्ष). 
अपर जिल्हाधिकारी अपर आयुक्त 
( रु. ४० लक्षवरील). 
तहसीलदार तथा उपविभागीय दंडाधिकारी 
तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी . 
अतिरिक्त जिल्हा जिल्हादंडाधिकारी 
दंडाधिकारी . 
लिपिक / तलाठी नायब तहसीलदार 


जिल्हाधिकारी 


विभागीय आयुक्त 


सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना 


अतिरिक्त जिल्हा 
दंडाधिकारी . 


विभागीय आयुक्त 


अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित 


तहसीलदार 


प्रत. 


तहसीलदार 
तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 


अल्प भू - धारक दाखला 
भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा 
दाखला. 
शेतकरी असल्याचा दाखला 
डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत 
असल्याचे प्रमाणपत्र . 
प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे 


तहसीलदार 
तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी 


नायब तहसीलदार / 
तहसीलदार . 


अव्वल कारकून /मंडळ 
अधिकारी/ नायब 
तहसीलदार . 
जिल्हा पुनर्वसन 
अधिकारी. 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त 
असल्याचे प्रमाणपत्र देणे / 
प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसदारास 
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित 
करणे. 


तुकाराम मुंढे, 

भा . प्र. से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , १० जुलै २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 

Notification 
No. 2015 /EST -2 /CR - 100 /RR - 1184 /2015 . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of Section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 (Mah . Ord . No. V of 2015 ), 
T, Tukaram Mundhe, the Collector of Solapur, District Solapur, hereby notify the public services 
rendered by the office of the Collector through the Subordinate Revenue Offices , along with the 
stipulated time limits for providing such public services , the Designated Officers , First Appellate 
Authorities and Second Appellate Authorities , as specified in the Schedule appended herewith , for 
the purposes of the said Ordinance . 

Schedule 
Sr. Public Service Time Limit Designated Officer First Appellate Second Appellate 
No . for 

Officer 

Officer 
providing 
Service 
(Days ) 


15 


Tahsildar 


Age, Nationality and 
Domicile Certificate . 
Caste Certificate 


Additional 
Collector 
Collector 


2 


21 


Sub - Divisional 
Officer. 
Additional 
Collector. 
Tahsildar 


Sub -Divisional 
Officer. 
Nayab Tahsildar 


3 


Income Certificate 


15 


Sub - Divisional 
Officer 
Collector 


21 


Non Creamy 
Layer Certificate. 
Temperory Residence 
Certificate . 
Senior Citizen Certificate 


Sub - Divisional 
Officer/ Dy . Collector. 
Tahsildar 


Additional 
Collector. 
Sub -Divisional 
Officer 


7 


6 


7 


7 


Solvency Certificate 


21 


Tahsildar 

Sub - Divisional 

Officer 
Nayab Tahsildar Tahsildar 
(upto Rs . 2 Lacs ). 
Tahsildar (Rs.2 ,00 , 001 Sub - Divisional 
to 8 Lacs ). 

Officer. 
Sub - Divisional Officer Additional Collector 
(Rs. 8 , 00 ,001 to 
40 Lacs). 
Additional Collector Additional 
(above Rs. 40 Lacs ) Commissioner. 
Tahsildar and Taluka Sub -Divisional 
Executive Magistrate Magistrate . 


Additional 
Collector. 
Additional 
Collector. 
Sub - Divisional 
Officer 
Additional 
Collector 
Collector 


8 


Permission for Cultural 
Programme. 


7 


Divisional 
Commissioner. 
Additional 
District 
Magistrate . 
Divisional 
Commissioner. 
Tahsildar 


DistrictMagistrate 


Additional District 
Magistrate . 
Clerk / Talathi 


9 


Nayab Tahsildar 


Certified Copy of Record 7 
of Rights 
Small Land Holder 

15 
Certificate . 
Landless Labour Certificate 15 


Tahsildar 


Sub -Divisional 
Officer 
Sub -Divisional 
Officer 


Additional 
Collector. 
Additional 
Collector. 


11 


Tahsildar 


12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 

Schedule — contd . 
3 

4 
Agriculturist Certificate 15 Tahsildar 

Sub -Divisional Additional 
Officer. 

Collector. 
Certificate of Residence 7 Tahsildar 

Sub -Divisional Additional 
in HillyArea. 

Officer. 

Collector. 
Attestation ofAffidavit 1 Avval Karkoon/ Nayab Tahsildar/ Sub -Divisional 

Circle Officer/ 

Tahsildar. 

Officer. 
Nayab Tahsildar. 


13 


14 


30 


Additional Collector 


Collector 


Project Affected Persons 
Certificate /Transfer of 
Project Affected Persons 
Certificate to eligible heirs 


District Rehabilitation 
and Resettlement 
Officer. 


TUKARAM MUNDHE , 

I. A. S ., 
Collector, Solapur. 


Solapur , 10th July 2015 . 


अध्यक्षा नगर परिषद यांजकडून 


करमाळा नगर परिषद , करमाळा 


संदर्भ.-- (१ ) सन २०१५ चा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश क्रमांक ५. 

( २) शासन निर्णय , नगर विकास विभाग क्रमांक एससीओ- २०१५/प्र. क्र . १८९ / नवि - १४ , दिनांक २३ जून २०१५. 

क्रमांक करमाळा न. प./ लोकसेवा हक्क अध्यादेश/ २०१५. – राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक , कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा 
देण्याकरिता तसेच लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५, दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी लागू करण्यात आलेला आहे. या अध्यादेशातील कलम ३ 
मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर 
वेळोवेळी ते पुरवीत असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या 
अध्यादेशाखाली अधिसूचित करणे आवश्यक आहे . 


__ त्यानुसार करमाळा नगर परिषद क्षेत्रातील पात्र नागरिकांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे लोकसेवा 
अधिसूचित करण्यात येत आहेत. तसेच त्यांची अंमलबजावणी करणारे पदनिर्देशित अधिकारी , तसेच या सेवा वेळेवर न पुरविल्यास त्यावर 
नियंत्रण ठेवणेच्या दृष्टीने प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि विहित कालमर्यादा अधिसूचित करून जाहीर 
प्रकटन करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ 

करमाळा नगर परिषद, करमाळा 
( कलम ३ अन्वये नगरपालिका (" क " वर्ग) नगरपंचायतीने जाहीर करावयाचा लोकसेवांचा तपशील ) 
लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्रे 

नियत पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय 
कालमर्यादा 

अधिकारी 


4 


अ. 
क्र . 


द्वितीय अपिलीय 

अधिकारी 


का 


» 


१ जन्म प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस जन्म व मृत्यू नोंदणी कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

अधिनियम , १९६९ अन्वये 
प्राधिकृत अधिकारी 
( संबंधित विभागप्रमुख). 


६ 


२५ 


५०० 


२०० 


१० __ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२, शके १९३७ 

परिशिष्ट -- चालू 
१ 
२ मृत्यू प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज 

३ दिवस जन्म व मृत्यू नोंदणी कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

अधिनियम , १९६९ अन्वये 
प्राधिकृत अधिकारी 

( संबंधित विभागप्रमुख). 
३ विवाह नोंदणी १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

३ दिवस विवाह नोंदणी अधि- कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
प्रमाणपत्र देणे. २ . वास्तव्याचा पुरावा 

नियम , १९९८ अन्वये 
३ . वयाचा पुरावा 

प्राधिकृत अधिकारी 
४. विवाहासाठी उपस्थित 

( संबंधित विभागप्रमुख). 
साक्षीदारांचे स्वयंघोषणापत्र 
५. ९० दिवसांनंतर 
नोंदणी असल्यास 

स्वयंघोषणापत्र . 
४ मालमत्ता कर विहित नमुन्यातील अर्ज 

३ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
उतारा देणे. 
५ थकबाकी नसल्याचा विहित नमुन्यातील अर्ज 

३ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
दाखला देणे. 
६ ( अ) दस्तऐवजांच्या १ . विहित नमुन्यातील अर्ज ४०० १५ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

आधारे मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा 
हस्तांतरण नोंद दाखला . 
प्रमाणपत्र देणे . ३. दस्तऐवजाची प्रत 

( खरेदीखत/ बक्षीसपत्र/ 

वाटणीपत्र व इतर). 
( ब) वारसाहक्काने १. विहित नमुन्यातील अर्ज ४०० १५ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा 
हस्तांतरण नोंद दाखला. 
प्रमाणपत्र देणे. ३. वारसाहक्क प्रमाणपत्र 
७ झोन दाखला देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

७ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
२ . ७/ १२ उतारा, 
सिटी सर्व्हे उतारा . 
३. मोजणी नकाशा/ 

सिटी सर्व्हे नकाशा. 
८ भाग नकाशा देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज १०० ३ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

२. ७/ १२ उतारा, 
सिटी सर्व्हे उतारा . 
३ . मोजणी नकाशा/ 

सिटी सर्व्हे नकाशा. 
९ बांधकाम परवाना १ . विहित नमुन्यातील अर्ज नगर परिषद ६० दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

२. वास्तुविशारदाचा दाखला नियमाप्रमाणे 
३ . मालकीहक्काची 
कागदपत्रे. 
४ . बांधकाम आराखडा 
नकाशा - ५ प्रती. 
५ . मोजणी नकाशा 
६ . मंजूर रेखांकनाची प्रत 


२०० 


देणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 


११ 


परिशिष्ट -- चालू 


१० जोते प्रमाणपत्र 


कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज रु. ५ पासून १५ दिवस संबंधित विभागप्रमुख 
२. बांधकाम प्रारंभ प्रती चौ . मी . 
प्रमाणपत्र. 

प्रमाणे( दारिद्र्य 
रेषेखालील 
व्यक्तींसाठी 


मोफत . 


कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 


कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 


११ भोगवटा प्रमाणपत्र १ . विहित नमुन्यातील अर्ज रु . ५ पासून ३० दिवस संबंधित विभागप्रमुख 
देणे. 

२. बांधकाम प्रारंभ प्रती चौ . मी . 
प्रमाणपत्र. 

प्रमाणे ( दारिद्र्य 
३ . जोते प्रमाणपत्र 

रेषेखालील 
४ . घरमालक / वास्तु व्यक्तींसाठी 
विशारद यांचे पूर्णत्वाचे 

मोफत) . 
स्वयंघोषणापत्र. 
१२ नळजोडणी देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज १ , " घरगुती १५ दिवस संबंधित विभागप्रमुख 

२. जागा मालकी कागदपत्रे रु . १८०० , 
३. थकबाकी नसल्याचा १/. " व्यावसायिक 
दाखला. 

रु . ९३०० , १/, " 
१८ एमएम रु . 
३६०० , बिगर 
घरगुती रु . २० , 
प्र . १००० लि . 

२५ एमएम 
घरगुती रु . ७ 
प्र . १००० लि . 
बिगर घरगुती 
रु . २० प्र. १००० लि . 


सौ . विद्याताई चिवटे, 

अध्यक्षा , 
करमाळा नगर परिषद , करमाळा , 

जिल्हा सोलापूर . 


करमाळा , ३ जुलै २०१५ . 


मंगळवेढा नगर परिषद , मंगळवेढा 
संदर्भ .-- (१ ) सन २०१५ चा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश क्रमांक ५ . 

( २ ) शासन निर्णय , नगर विकास विभाग क्रमांक एससीओ- २०१५ /प्र . क्र . १८९ / नवि - १४ , दिनांक २३ जून २०१५ . 
क्रमांक मंगळवेढा न.प. / लोकसेवा हक्क अध्यादेश -९४९/ २०१५ . - राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक , कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा 
देण्याकरिता तसेच लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ , दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी लागू करण्यात आलेला आहे. या अध्यादेशातील कलम ३ 
मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर 
वेळोवेळी ते पुरवीत असलेल्या लोकसेवा , पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या 
अध्यादेशाखाली अधिसूचित करणे आवश्यक आहे . 


त्यानुसार मंगळवेढा नगर परिषद क्षेत्रातील पात्र नागरिकांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे लोकसेवा 
अधिसूचित करण्यात येत आहेत . तसेच त्यांची अंमलबजावणी करणारे पदनिर्देशित अधिकारी, तसेच या सेवा वेळेवर न पुरविल्यास त्यावर 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 
नियंत्रण ठेवणेच्या दृष्टीने प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि विहित कालमर्यादा अधिसूचित करून जाहीर 
प्रकटन करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ 
( कलम ३ अन्वये नगरपालिका (" क " वर्ग) नगर पंचायतीने जाहीर करावायाचा लोकसेवांचा तपशील ) 
अ . लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्रे फी नियत पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 

कालमर्यादा 

प्राधिकारी प्राधिकारी 


८ 


१ जन्म प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस जन्म व मृत्यू नोंदणी कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 

अधिनियम , १९६९ अन्वये 
प्राधिकृत अधिकारी 
( संबंधित विभागप्रमुख) . 


नतर २५० 


२ मृत्यू प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज ५० ३ दिवस जन्म व मृत्यू नोंदणी कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 

अधिनियम , १९६९ अन्वये 
प्राधिकृत अधिकारी 

( संबंधित विभागप्रमुख) . 
३ विवाह नोंदणी १ . विहित नमुन्यातील अर्ज एक महिन्या - ३ दिवस विवाह नोंदणी अधि - कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
प्रमाणपत्र देणे . २. वास्तव्याचा पुरावा पर्यंत ५० रु. नियम, १९९८ अन्वये 
३ . वयाचा पुरावा 

१ वर्षाच्या 

प्राधिकृत अधिकारी 
४. विवाहासाठी उपस्थित आत १५० रु. ( संबंधित विभागप्रमुख) . 
साक्षीदारांचे स्वयंघोषणापत्र व वर्षाच्या 
५. ९० दिवसांनंतर नंतर २५० रु . 
नोंदणी असल्यास 

स्वयंघोषणापत्र. 
४ मालमत्ता कर विहित नमुन्यातील अर्ज 

३ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 
उतारा देणे . 
५ थकबाकी नसल्याचा विहित नमुन्यातील अर्ज 

३ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 
दाखला देणे . 
६ ( अ) दस्तऐवजांच्या १ . विहित नमुन्यातील अर्ज ५०० १५ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 

आधारे मालमत्ता २ . थकबाकी नसल्याचा 
हस्तांतरण नोंद दाखला. 
प्रमाणपत्र देणे. ३. दस्तऐवजाची प्रत 

( खरेदीखत/ बक्षीसपत्र/ 

वाटणीपत्र व इतर ). 
( ब ) वारसाहक्काने १. विहित नमुन्यातील अर्ज ५०० १५ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 
मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा 
हस्तांतरण नोंद दाखला. 

प्रमाणपत्र देणे. ३. वारसाहक्क प्रमाणपत्र 
७ झोन दाखला देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज ५० ७ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 

२ . ७ / १२ उतारा, 
सिटी सर्व्हे उतारा. 
३. मोजणी नकाशा/ 

सिटी सर्व्हे नकाशा . 
८ भाग नकाशा देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज -- ३ दिवस संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 

२. ७ / १२ उतारा , 
सिटी सर्व्हे उतारा . 
३ . मोजणी नकाशा/ 
सिटी सर्व्हे नकाशा . 


देणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 

परिशिष्ट -- चालू 
१ २ 
९ बांधकाम परवाना १. विहित नमुन्यातील अर्ज १. रहिवास वापर ६० दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 

२. वास्तुविशारदाचा दाखला ( गावठाण) १० 
३. मालकीहक्काची प्रती चौ . फूट 
कागदपत्रे. 

२. व्यवसाय वापर 
४ . बांधकाम आराखडा ( गावठाण व प्लॉट 
नकाशा- ५ प्रती . 

क्षेत्र) ९०. 
५ . मोजणी नकाशा ३. रहिवास वापर 

६ . मंजूर रेखांकनाची प्रत ( प्लॉट क्षेत्र) ३५ . 
१० जोते प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

१५दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 
२ . बांधकाम प्रारंभ 

प्रमाणपत्र . 
११ भोगवटा प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील अर्ज रु . १०० ३०दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 
देणे . 

२. बांधकाम प्रारंभ 
प्रमाणपत्र . 
३ . जोते प्रमाणपत्र 
४ . घरमालक/ वास्तु 
विशारद यांचे पूर्णत्वाचे 

स्वयंघोषणापत्र . 
१२ नळजोडणी देणे १ . विहित नमुन्यातील अर्ज हद्दीमध्ये १५दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन निरीक्षक मुख्याधिकारी 

२. जागा मालकी कागदपत्रे १. घरगुती 
३. थकबाकी नसल्याचा 

( ०. ५ इंची) 
दाखला. 

१९०० रु . 
४. रु . २० स्टॅम्प 

प्रतिवर्ष २ . 
व्यवसायीक 
( ०. ५ इंच ) 
९००० रु . 

प्रतिवर्ष. 
३. व्यवसायीक 
(० . ७५ इंच ) 
१५००० रु . 
प्रतीवर्ष. 
हद्दीबाहेर 
कनेक्शन 
१. घरगुती 
( ०. ५ इंची) 
३८०० रु. 
प्रतिवर्ष. 
व्यवसायीक 
(०. ५ इंच ) 
१८००० रु . 

प्रतिवर्ष. 
३. व्यवसायीक 
( ० . ७५ इंच ) 
३०००० रु . 
प्रतिवर्ष. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५ / आषाढ २२ , शके १९३७ 

परिशिष्ट-- चालू 
१ २ 
१३ जलनिस्सारण १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

१५ दिवस कनिष्ठ अभियंता कार्यालयीन मुख्याधिकारी 
जोडणी देणे २ . जागा मालकी कागदपत्रे 

निरीक्षक . 
३. थकबाकी नसल्याचा 


१५ दिवस कनिष्ठ अभियंता 


कार्यालयीन 


मुख्याधिकारी 


दाखला. 


सौ. अरुणा मुरलीधर दत्तू , 

अध्यक्षा, 
मंगळवेढा नगरपरिषद , मंगळवेढा , 

जिल्हा सोलापूर . 


मंगळवेढा , ९ जुलै २०१५. 


कुर्जुवाडी नगरपरिषद , कुर्दूवाडी 
संदर्भ. -- ( १) सन २०१५ चा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश क्रमांक ५, दिनांक २८ एप्रिल २०१५ . 

(२ ) शासन निर्णय , नगर विकास विभाग क्रमांक एससीओ- २०१५ / प्र. क्र . १८९ / नवि - १४ , दिनांक २३ जून २०१५ . 
क्रमांक ३/ प्रशा/ बार / १०३२/२०१५. - राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक , कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र 
लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५, दिनांक २८ एप्रिल २०१५ लागू करण्यात आलेला आहे. या अध्यादेशातील कलम ३ मध्ये नमूद करण्यात 
आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित 
असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली अधिसूचित 
करणे आवश्यक आहे. 


त्यानुसार कुटुंवाडी नगरपरिषद क्षेत्रातील पात्र नागरिकांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे लोकसेवा 
अधिसूचित करण्यात येत आहेत. तसेच त्यांची अंमलबजावणी करणारे पदनिर्देशीत अधिकारी, तसेच या सेवा वेळेवर न पुरविल्यास त्यावर 
नियंत्रण ठेवणेच्या दृष्टीने प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि विहित कालमर्यादा अधिसूचित करून जाहीर 
प्रकटन करण्यात येत आहे . 


महराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ 
( कलम ३ अन्वये नगरपालिका (" क " वर्ग) नगरपंचायतीने जाहीर करावायाचा लोकसेवांचा तपशील ) 
अ . लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्र फी नियत पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 

कालमर्यादा 

प्राधिकारी प्राधिकारी 

८ 
१ जन्म प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज 

३ दिवस जन्म व मृत्यू नोंदणी कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

अधिनियम, १९६९ अन्वये 
प्राधिकृत अधिकारी 
( संबंधित विभाग प्रमुख). 


७ 


२ मृत्यू प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज 


१० 


३ दिवस जन्म व मृत्यू नोंदणी कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

अधिनियम , १९६९ अन्वये 
प्राधिकृत अधिकारी 

( संबंधित विभाग प्रमुख). 
३ दिवस विवाह नोंदणी अधि - कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

नियम , १९९८ अन्वये 
प्राधिकृत अधिकारी 
( संबंधित विभाग प्रमुख ). 


रु . ५०० 


३ विवाह नोंदणी 

प्रमाणपत्र देणे. 


१ . विहित नमुन्यातील अर्ज 
२ . वास्तव्याचा पुरावा 
३ . वयाचा पुरावा 
४. विवाहासाठी उपस्थित 
साक्षीदारांचे स्वयंघोषणापत्र 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५ / आषाढ २२ , शके १९३७ 

परिशिष्ट-- चालू 


१० 


१००० 


१ 

२ 

५. ९० दिवसानंतर 
नोंदणी असल्यास 

स्वयंघोषणापत्र. 
४ मालमत्ता कर विहित नमुन्यातील अर्ज 

३ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
उतारा देणे. 
५ थकबाकी नसल्याचा विहित नमुन्यातील अर्ज 

३ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
दाखला देणे . 
६ ( अ) दस्तऐवजांच्या १ . विहित नमुन्यातील अर्ज २०० १५ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

आधारे मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा 
हस्तांतरण नोंद दाखला. 
प्रमाणपत्र देणे. ३. दस्तऐवजाची प्रत 

( खरेदीखत / बक्षीसपत्र / 

वाटणीपत्र व इतर). 
( ब) वारसाहक्काने १ . विहित नमुन्यातील अर्ज २०० १५ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
मालमत्ता 

२. थकबाकी नसल्याचा 
हस्तांतरण नोंद दाखला. 

प्रमाणपत्र देणे. ३. वारसाहक्क प्रमाणपत्र 
७ झोन दाखला देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज १००० ७ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

२. ७/ १२ उतारा , 
सिटी सर्व्हे उतारा . 
३. मोजणी नकाशा/ 

सिटी सर्व्हे नकाशा . 
८ भाग नकाशा देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज १००० ३ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

२. ७/ १२ उतारा , 
सिटी सर्व्हे उतारा . 
३ . मोजणी नकाशा/ 

सिटी सर्व्हे नकाशा. 
९ बांधकाम परवाना १. विहित नमुन्यातील अर्ज बाजार मूल्य ६० दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
देणे . 

२. वास्तुविशारदाचा दाखला तक्त्यावर 
३. मालकीहक्काची अवलंबून 
कागदपत्रे. 
४. बांधकाम आराखडा 
नकाशा- ५ प्रती. 
५ . मोजणी नकाशा 

६. मंजूर रेखांकनाची प्रत 
१० जोते प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील अर्ज रु. ५ पासून १५दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
२ . बांधकाम प्रारंभ 

रु. ५० प्रती 
प्रमाणपत्र . 

चौ . मी . ( प्रत्येक 
न . प. ने ठरविल्या 
प्रमाणे) ( दारिद्र्य 

रेषेखालील 

व्यक्तीसाठी मोफत ). 
११ भोगवटा प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील अर्ज रु. ५ पासून ३०दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
देणे. २ . बांधकाम प्रारंभ 

रु. ५० प्रती 
प्रमाणपत्र. 

चौ . मी . 
३. जोते प्रमाणपत्र 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५ / आषाढ २२, शके १९३७ 

परिशिष्ट -- चालू 


१२ नळजोडणी देणे 


४ . घरमालक / वास्तु ( दारिद्र्य 
विशारद यांचे पूर्णत्वाचे रेषेखालील 
स्वयंघोषणापत्र . व्यक्तीसाठी मोफत). 
१. विहित नमुन्यातील अर्ज शहरी विभाग १५दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
२. जागा मालकी कागदपत्रे १ , " घरगुती 
३ . थकबाकी नसल्याचा अनामत रु . 
दाखला. 

१८०० इतर 
रु . ११०० १/ " 
व्यवसायीक 
अनामत रु . 
७२०० इतर 
रु . ११०० 
ग्रामीण १/ " 
घरगुती अनामत 
रु . २७०० इतर 
रु . १५०० १ , " 
व्यावसायीक 
अनामत रु . 
१०८०० इतर 

रु . १५०० . 
१. विहित नमुन्यातील अर्ज निरंक १५ दिवस कनिष्ठ अभियंता कार्यालयीन मुख्याधिकारी 
२. जागा मालकी कागदपत्रे 

अधीक्षक . 
३ . थकबाकी नसल्याचा 
दाखला. 

सौ. जयश्री संभाजी गोरे , 

___ अध्यक्षा , 
कुर्ल्डवाडी नगरपरिषद , कुर्दुवाडी , 

जिल्हा सोलापूर . 


१३ जलनिस्सारण 

जोडणी देणे 


कुर्दुवाडी , ७ जुलै २०१५ . 


मुख्याधिकारी यांजकडून 

सांगोले नगरपरिषद , सांगोले 
संदर्भ. -- ( १) सन २०१५ चा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश क्रमांक ५ . 

( २) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्रमांक एससीओ - २०१५ / प्र. क्र . १८९ / नवि -१४, दिनांक २३ जून २०१५ . 

क्रमांक न . प. सांगोले/ आरोग्य/ कावि / आरआर- २२९७/ २०१५. - राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक , कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा 
देण्याकरिता तसेच लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश- २०१५, दिनांक २८ एप्रिल २०१५ लागू करण्यात आलेला आहे . या अध्यादेशातील कलम ३ मध्ये 
नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर 
वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या 
अध्यादेशाखाली अधिसूचित करणे आवश्यक आहे . 


त्यानुसार सांगोले नगरपरिषद क्षेत्रातील पात्र नागरिकांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे लोकसेवा 
अधिसूचित करण्यात येत आहेत . तसेच त्यांची अंमलबजावणी करणारे पदनिर्देशीत अधिकारी, तसेच या सेवा वेळेवर न पुरविल्यास त्यावर 


Qlo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 
नियंत्रण ठेवणेच्या दृष्टीने प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि विहित कालमर्यादा अधिसूचित करून जाहीर 
प्रकटन करण्यात येत आहे . 


महराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ 
(कलम ३ अन्वये नगरपालिका ( " क " वर्ग) नगरपंचायतीने जाहीर करावायाचा लोकसेवांचा तपशील ) 
लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्र फी नियत पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 

कालमर्यादा 

प्राधिकारी प्राधिकारी 


अ . 


का 


१ जन्म प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस जन्म व मृत्यू नोंदणी कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

अधिनियम , १९६९ अन्वये 
प्राधिकृत अधिकारी 
( संबंधित विभाग प्रमुख). 


२ मृत्यू प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज ५० ३ दिवस जन्म व मृत्यू नोंदणी कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

अधिनियम , १९६९ अन्वये 
प्राधिकृत अधिकारी 

( संबंधित विभाग प्रमुख). 
३ विवाह नोंदणी १. विहित नमुन्यातील अर्ज ९० दिवसांपर्यंत ३ दिवस विवाह नोंदणी अधि - कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
प्रमाणपत्र देणे . २. वास्तव्याचा पुरावा रु. २५० त्या 

नियम , १९९८ अन्वये 
३. वयाचा पुरावा 

नंतरच्या 

प्राधिकृत अधिकारी 
४ . विवाहासाठी उपस्थित कालावधीकरिता ( संबंधित विभाग प्रमुख). 
साक्षीदारांचे स्वयंघोषणापत्र रु. ३५० . 
५. ९० दिवसानंतर 
नोंदणी असल्यास 

स्वयंघोषणापत्र. 
४ मालमत्ता कर विहित नमुन्यातील अर्ज 

५० 

३ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
उतारा देणे . 
५ थकबाकी नसल्याचा विहित नमुन्यातील अर्ज १०० ३ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

दाखला देणे. 
६ ( अ) दस्तऐवजांच्या १. विहित नमुन्यातील अर्ज १००० १५ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

आधारे मालमत्ता २ . थकबाकी नसल्याचा 
हस्तांतरण नोंद दाखला. 
प्रमाणपत्र देणे . ३. दस्तऐवजाची प्रत 

( खरेदीखत/ बक्षीसपत्र / 

वाटणीपत्र व इतर). 
( ब) वारसाहक्काने १. विहित नमुन्यातील अर्ज वारसा नोंद १५ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
मालमत्ता 

२. थकबाकी नसल्याचा असल्यास 
हस्तांतरण नोंद दाखला. 

प्रमाणपत्र देणे . ३ . वारसाहक्क प्रमाणपत्र 
७ झोन दाखला देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज ५०० ७ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

२. ७/ १२ उतारा , 
सिटी सर्व्हे उतारा . 
३. मोजणी नकाशा/ 

सिटी सर्व्हे नकाशा . 
८ भाग नकाशा देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज प्रती ए-४ साईज ३ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

२. ७/ १२ उतारा , कृष्णधवल रु . 
सिटी सर्व्हे उतारा . ५००. प्रती 
३. मोजणी नकाशा ए -४ रंगीत 
सिटी सर्व्हे नकाशा . 

रु . १००० . 


रु . २०० . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, १३ जुलै २०१५/ आषाढ २२ , शके १९३७ 

परिशिष्ट --चालू 
१ २ 

४५ 
९ बांधकाम परवाना १. विहित नमुन्यातील अर्ज बाजार मूल्य ६० दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
देणे. 

२ . वास्तुविशारदाचा दाखला तक्त्यावर 
३. मालकीहक्काची अवलंबून 
कागदपत्रे. 
४ . बांधकाम आराखडा 
नकाशा - ५ प्रती. 
५ . मोजणी नकाशा 

६. मंजूर रेखांकनाची प्रत 
१० जोते प्रमाणपत्र १ . विहित नमुन्यातील अर्ज रु. ५ पासून १५दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
२. बांधकाम प्रारंभ 

रु. ५० प्रती 
प्रमाणपत्र. 

चौ. मी . ( प्रत्येक 
न. प. ने ठरविल्या 
प्रमाणे) ( दारिद्र्य 

रेषेखालील 

व्यक्तीसाठी मोफत). 
११ भोगवटा प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील अर्ज रु. ५ पासून ३०दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 
देणे. २. बांधकाम प्रारंभ 

रु . ५० प्रती 
प्रमाणपत्र . 

चौ . मी . ( प्रत्येक 
३. जोते प्रमाणपत्र न . प. ने ठरविल्या 
४. घरमालक / वास्तु - प्रमाणे) ( दारिद्र्य 
विशारद यांचे पूर्णत्वाचे रेषेखालील 

स्वयंघोषणापत्र. व्यक्तीसाठी मोफत). 
१२ नळजोडणी देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज १२.५ मी . मी . १५दिवस संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयीन अधीक्षक मुख्याधिकारी 

२. जागा मालकी कागदपत्रे घरगुती रु . 
३ . थकबाकी नसल्याचा १९००/ वर्ष. 
दाखला. 

१२. ५ मी . मी . 
बिगर घरगुती 
रु . ९०००/ वर्ष. 
१८ मी. मी . घरगुती 
रु . ३५०० / वर्ष. 
बिगर घरगुती 

रु . १५००० . 
२५ मी. मी. घरगुती 
१२ रु. १०००/ लि . 
२५ मी. मी . बिगर 
घरगुती २५ रु./ 

१००० लि . 
१३ जलनिस्सारण १. विहित नमुन्यातील अर्ज १०० १५ दिवस संबंधित विभाग प्रमुख । 
जोडणी देणे २ . जागा मालकी कागदपत्रे 

अधीक्षक . 
३ . थकबाकी नसल्याचा 
दाखला. 

रमाकांत दि . डाके , 

मुख्याधिकारी, 

नगर परिषद सांगोले, जिल्हा सोलापूर . 
सांगोले, ९ जुलै २०१५. 


ग प्रमुख कार्यालयीन 


मुख्याधिकारी 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLIHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


